कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती अंतर्गत दक्षिण 
कराड तालुक्‍यातील विकास कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक-कोभूपु-३१२४/प्र.क्र.९०/र-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा -: 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:-कोभूपु-१५२२/प्र.क्र.०१/का.५ (नासंस), दि. १३/०६/२०१८. 
२. शासन निर्णय, महसूल व बन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन ,मदत व पुनर्वसन) क्रमांक-कोभूपु-३१२३/ 
प्र.क्र.११/र-५, दि. ०६/०२/२०२४ 
३. शासन निर्णय, महसूल व बन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) क्रमांक-कोभूपु-३१२३/ 
प्र.क्र.११/र-५, दि. ०६/०७/२०२४ 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७/०४/२०१५. 
५. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्र. जिनिस/को.भू.पु.नि.स./निधी मागणी/कार्या-६/१३७३, 
दि. २४/०८/२०२४. 
प्रस्तावना :- 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली “कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती” कार्यरत 
असून सन २०२४-२५ करीता नवीन कामाच्या मंजूरीसाठी मंजूर निधी तालुकानिहाय टक्केवारी प्रमाणे वाटपाची 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने निधी तालुकानिहाय टक्केवारी प्रमाणे वाटपाची मंजुरी देण्यात 
आलेली आहे. त्या अनुषंगाने तालुका पाटण करीता निधीच्या १०% निश्‍चित करण्यात आली आहे त्यानुसार 
पाटण तालुक्‍यातील विकास कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती” साठी महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरतूद करुन व 
राज्य शासनाकडून समितीस मिळणारा निधी हा इतर कुठल्याही कामांवर खर्च न करता कोयना भूकंपप्रवण 
क्षेत्रामध्ये येणा-या ८ तालुक्यांच्या (पाटण, कराड (उत्तर), कराड (दक्षिण), जावळी, सातारा, महाबळेश्वर, 
संगमेश्‍वर व चिपळूण) दुर्गम भागात बसलेल्या खेडयांच्या विकासासाठी “कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समिती” 
यांच्या नियमाप्रमाणे केवळ कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीकरीताच खर्च करण्याच्या प्रयोजनाकरिता 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांना निधी वितरीत करण्यासाठी दक्षिण तालुक्‍यातील विकास कामांची संख्या एकूण ५६ 
असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्‍चिम) विभाग, सातारा यांच्याकडून एकूण ५६ कामांना 
तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. ५६ कामांची तांत्रिक मान्यतेची रक्‍कम रु. ५,९७,००,०००/- (रुपये पाच 
कोटी सत्त्याज्रन लाख फक्त) इतकी आहे. त्यानुसार मंजूर अनुदानातून कराड (दक्षिण) तालुक्‍यातील विकास 
कामांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-अ व ब मध्ये नमुदनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

2. समितीच्या अंतर्गत कामाच्या अंमलबजावणीसाठी समितीच्या कार्यकारिणीने दिनांक 28.019. 2083 
रोजीच्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. "शासकोय नियमांचे ब पध्दतीचा अवलंब करुन सदर विविध 
कामाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना प्राधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्याने 
नेमलेल्या शासकोय यंत्रणेने देखील शासकीय नियम पाळून कामाची पूर्तता करावी. 
3. समितीद्वारे मजूर कामांना प्रथमत: ५०% रक्कम प्रदान केली जाते. संबंधित यंत्रणेकडून सदर 
रकमेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर उर्वरित ५०% रक्‍कम प्रदान करण्यात येते. 

अटी व शती :- 


१) विकास कामे करतांना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामित्वबधनाची वसूली 
करण्याची जबाबदारी संबधीत कार्यान्वित यंत्रणेची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांक-कोभूपु-३१२४/प्र.क्र.९०/र-५ 


२) प्रस्तावाधीन विकास कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकातील रकमेपेक्षा विहित मर्यादेपेक्षा अधिक 
होणार नाही, याची संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच सदरहू कामे ही अन्य 
शासकोय योजनेतंर्गत यापुर्वी केलेली नाहीत याबाबत जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी खातरजमा करावी. 

३) प्रस्तावाधीन विकास कामांसाठींच्या अंदाजपत्रकात दर्शविलेली कामनिहाय रक्‍कम तांत्रिक व प्रशासकीय 

मान्यतेतील अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची संबधित कार्यकारी अभियंता यांनी योग्य 

ती दक्षता घ्यावी. 

शासनास सादर करण्यात येणा-या प्रशासकोय मान्यतेच्या सर्व प्रस्तावामध्ये पुर्णत्वाचे दाखले, उपयोगिता 

प्रमाणपत्र ब कामांची छायाचित्रे यामध्ये एकसमानता असावी. सर्व प्रमाणपत्रामध्ये कर भरल्याचा क्रमांक, 

रक्‍कम व दिनांक नमूद करणे आवश्यक आहे. सर्व छायाचित्रे GPS Map Camera वापरुन काढण्यात 
यावेत, छायाचित्र सुस्पष्ट असावे. छायाचित्रावर सर्व तपशील असणे आवश्यक आहे. तसेच कामाचा 
तपशील असलेल्या फलकावर रस्त्याची लांबी नमूद करणे आवश्यक आहे. 

५) संबधोत कार्यान्वित यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम (पश्‍चिम) विभाग, सातारा यांनी 
सोबत जोडलेल्या यादीनुसार सुरु करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या प्रगतीच्या अहवाल/खर्चाच्या 
प्रगतीच्या अहवाल इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनुसार सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत 
सदर कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार खर्च मागणी क्र. सी-०५ मुख्यलेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक 
सुरक्षा ब कल्याण, ०१-पुनर्वसन, २०२-इतर पुनर्वसन योजना (०७)(०१) कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी 
समिती (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२३५ डी५५१) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली 
आवश्यक मागणी शासनास सादर करावी. त्यानुषंगाने मंजूर ब उपलब्ध तरतुदीतून आवश्यक तेवढा 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात येईल. सदरच्या विकास कामांसाठी वितरीत 
करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने प्रलंबित उपयोगिता Waar (Utilization Certificate) 
प्राधन्याने सादर करावीत. 

ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१६४२२८०९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षांकोत करुन काढण्यात येत आहे. 


vw 


wm 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATYANARAYAN 
SHIVPRASAD BAJAJ 2 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३) मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव 
५) प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहाय्यक 
६) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७) संचालक, लेखा व कोषागरे 
८) वित्तीय सल्लागार ब सह सचिव, महसूल व वन विभाग (म. व पु.) मंत्रालय, मुंबई. 
९) उपसचिव, कार्यासन र-५, महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२- 
१०) जिल्हाधिकारी, सातारा/रत्नागिरी. 
११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-६/व्यय-१०, वित्त आयोग कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-२२, 
१२) कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-७/पीएसी कायासने), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन र-५) 


शासन निर्णय क्रमांक-कोभुपु-३९२४/प्र.क्र.९०/र-५ 


कराड (दक्षिण) तालुक्‍यातील सन २०२४-२५ मधील कामांना कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


'परिशिष्ठ-अ 


(पश्‍चिम) विभाग, सातारा यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेचे प्राप्त प्रस्तावास प्रशासकिय मंजूरीचा तपशील. 


अ. कामाचे नाव तांत्रिक मान्यता | एकूण प्रशासकिय 

क्र कराड दक्षिण, जि. सातारा दिनांक मान्यतेची रक्‍कम 

१. । कापील टेका वरील मळा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

२. | कार्वे अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

३. | कार्वे पबळीकडे अंगणवाडी शेजारी संरक्षक भिंत बांधणे. १६/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 

४. | कालवडे धनगर वस्तीमध्ये बंदीस्त गटर्स ब काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

५. | काले अं यमार्ग ७३ ते अनिल पाटील घरापर्यंत ब कल्याण १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
ते उध्दव पाटील घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

६. काले अं बीद इनामदार घर ते आनंदा कांबळे घरापर्यंत ब सचिन | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
झिमुर ते अरुणा विश्‍वास काठे घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

७. | कालवडे अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

८. | कासार्राशरंबे सं म यादव यांच्या घरापासून ते विरोबा | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
चौकापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

९. । किरपे जुने गावठाण ते साकव पुलापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

१०. | कोळे अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

११. | कोळे सुहास रामचंद्र शिणगारे यांचे घर ते हणमंत रामचंद्र शिणगारे याच्या | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
घरापर्यंतच्या रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक टाकणे. 

१२. | खुबी महादेव जगन्नाथ पाटील ते पाण्याच्या टाकोपर्यंत बंदीस्त गटर्स | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
बांधणे . 

१३. | गोटे शिव FTA रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

१४. | गोटे ग्रामसचिवालय बांधणे. १६/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 

१५. | MAA बापुजी साळुंखेनगर (२ नं. कॉलनी) अंतर्गत रस्ता १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
काँक्रिटीकरण करणे 

१६. | TAR साईकृपा कॉलनी Yoo मीटर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | ७,००,०००/- 

१७. | चचेगाव अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

१८. व वॉर्ड क्र. २ मधील अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

१९. | जखिणवाडी मळाईंदेवी मध्ये सभामंडप बांधणे. १६/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 

२०. | जिती चव्हाणमळा रस्ता डांबरीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

२१. | तारुख दत्तमंदिर ते मातंग वस्तीपर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | \9,00,000/- 

२२. | तुळसण पंडित हिरवे यांचे घरापासून ते निनाई Sat पालको मार्ग | १६/०८/२०२४ | %0,00,000/- 
कोळेवाडी रोडपर्यंतचा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

२३ | नांदलापुर अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण व आर. सी. सी. करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

२४ | पोतले जुने गावठाण ते पाटील मळा अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

२५. | पोतले पंतोजी मळा अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

२६ | बेलबडे बु. अंतर्गत प्रकाश माने ते जनार्दन मंदार अपार्टमेंट गटर्स टू गटर्स | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

२७. | बेलवडे बु. अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

२८. | बेलवडे हवेली बजरंग कुंभार यांच्या घरापासून ते चंद्रकांत कुंभार यांच्या | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
घरापर्यंत आर. सी. सी. करणे. 

२९. | भैरवनाथनगर(काले) अंतर्गत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. | १६/०८/२०२४ | ७,००,०००/- 

३०. | मनव अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | \9,00,000/- 

३१. | मलकापुर स मध्ये रस्ता काँक्रिटीकरण FT आर. सी. सी. गटर | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
करणे. 

३२. | मालखेड, शंकर निकणके यांचे घर ते विष्णू लक्ष्मी मंदिरापर्यंत रस्ता | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
काँक्रोटीकरण करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक-कोभूपु-३१२४/प्र.क्र.९०/र-५ 


३३ | मालदन, ता. पाटण पंडीत पानवळ मुंडे यांच्या घरापासून ते अंकुश शिदे | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
यांच्या परड्याकडे जाणारा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

३४ | Ae शौकत मुल्ला ते नुरमहंम्मद सय्यद यांचे घरापर्यंत रस्ता १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
काँक्रिटीकरण करणे. 

३५. | येळगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या २ खोल्या बांधणे. १६/०८/२०२४ | २४,००,०००/- 

३६ | वबनवासमाची (खोडशी) बाजीराव चव्हाण यांचे घर ते महादेव मंदिरापर्यंत | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

३७. | वहागाव दफनभुमी सुशोभिकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

३८. | वाठार रेठरे रस्ता काकासो बाजीराव पाटील ते अभिजित सुभाष पाटील ते | १६/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 
मांड नदीपर्यंत बंदिस्त पाईपलाईन करणे. 

३९ | वाठार माळावरती हायस्कुल शेजारील मुस्लीम वस्तीमध्ये कॉक्रिटीकरण | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
करणे. 

४०. | वारुंजी दिपक भंडाळकर यांचे घरापासून Ha वारुंजी रस्ता | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
काँक्रिटीकरण आर. सी. सी. गटर करणे. 

४१ | विंग अंतर्गत आर. सी. सी. गटर करणे. १६/०८/२०२४ | १५,००,०००/- 

४२ | शेणोली स्मशानभुमी ते अजय शिवाजी चव्हाण यांच्या शेडापासुन जाणारा | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
रस्ता खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 

४३ | शेळकेवाडी (म्हासोली) अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

४४ | सवादे ग्रामपंचायत मालकोच्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे. १६/०८/२०२४ | २०,००,०००/- 

४५ | हवेलवाडी स्मशानभुमी सुधारणा करणे. १६/०८/२०२४ | ५,००,०००/- 

एकूण ४,९२,००,०००/- 
SATYANARAYAN 
SHIVPRASAD BAJAJ = 


( सत्यनारायण बजाज ) 
उपसचिव तथा न्यासाचे सचिव, 
कोयना भूकंप पुनवसन निधी समिती 


शासन निर्णय क्रमांक-कोभूपु-३१२४/प्र.क्र.९०/र-५ 


'परिशिष्ठ-ब 


कराड (दक्षिण) तालुक्‍यातील सन २०२४-२५ मधील कामांना कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(पश्‍चिम) विभाग, सातारा यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेचे प्राप्त प्रस्तावास प्रशासकिय मंजूरीचा तपशील. 


अ. कामाचे नाव त्रिक मान्यता | एकूण प्रशासकिय 

क्र. कराड दक्षिण, जि. सातारा दिनांक मान्यतेची रक्‍कम 

१. | किरपे शिवाजी खाशाबा माने ते मारुती काशीनाथ देसाई यांच्या घरापर्यंत | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
डांबरीकरण करणे. 

२. | खोडशो अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

३. | घोणशी अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

४. | येणके अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

५. | येरवळे जुने गाव ज्योतिलींग मंदिरापासून ते जानाई मंदिरा पर्यंतचा रस्ता | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
काँक्रिटीकरण करणे. 

६. । येरवळे नविन गावठाण दिलीप सहदेव यादव यांच्या घरापासून ते HUTA | १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 
मंडळा पर्यंतचा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 

७. | बडगाव हवेली ग्रा. मा. १७७ ते PARTS रस्ता खडीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

८. | asta हवेली ग्रामपंचायत मालकोच्या जागेत खंडोबा मंदिर ३ १६/०८/२०२४ | ८,००,०००/- 
संरक्षण भिंत बांधणे. 

९. | वडगाव हवेली ग्रामपंचायत मालकोच्या जागेत गट नं. ४०९ मध्ये संरक्षण | १६/०८/२०२४ | ७,००,०००/- 
भिंत बांधणे. 

१०. | शेरे अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

११. | शेरे स्टेशन येथील अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. १६/०८/२०२४ | १०,००,०००/- 

एकूण | ९,०५,००,०००/- 
SATYANARAYAN स . 
SHIVPRASAD BAJA वणान 
( सत्यनारायण बजाज ) 
उपसचिव तथा न्यासाचे सचिव, 


कोयना भूकंप पुनवसन निधी समिती. 


